RNI No.MAHBILL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक १९ ]] 


बुधवार , मार्च ८, २०१७ / फाल्गुन १७, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक २२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ मार्च २०१७ 

अधिसूचना 


वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, १ ९ ७२. 


क्रमांक डब्ल्यूएलपी. ०७१४ / प्र.क्र . १५८ / फ -१. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १९ ७२ (१९ ७२ चा ५३ ) 
( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ३८ फ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढलेल्या 
शासन अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक डब्ल्यूएलपी. १०-०७/ प्र.क्र . २९ ७/ एफ- १, दिनांक २७ डिसेंबर २००७ अन्वये पेंच राष्ट्रीय 
उद्यानाचे २५७. २६ चौ. किमी इतके क्षेत्र पेंच व्याघ्र राखीवचे संवेदनशील व्याघ्र अधिवास म्हणून घोषित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, उक्त कलम ३८ फ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढलेल्या शासन अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी. १०-१०/ प्र.क्र . १०८ / फ -१, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१० अव्यये ४८३. ९ ६ चौ . किमी. ( ३८७. ४२ चौ . 
किमी. वन क्षेत्र आणि ९ ६. ५४ चौ . किमी. वनेतर क्षेत्र ) इतके क्षेत्र पेंच व्याघ्र राखीवचे बफर क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ -क च्या पोटकलम ( १), खंड ( ख ) याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढलेल्या शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी. १०-०७ / प्र. क्र . १९ ८ / फ -१, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१० 
अन्वये पेंच व्याघ्र राखीव संवेदनशील व्याघ्र अधिवासालगतचे १७२. ८६ चौ .किमी इतके राखीव वनाचे क्षेत्र , “ मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य 
म्हणून ओळखले जाणारे वन्यजीव अभयारण्य म्हणून प्रस्थापित करण्याचे घोषित केले ; 


१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त कलम ३८ - फ च्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (i) च्या तरतुदीनुसार गठीत केलेल्या तज्ज्ञ समितीने शास्त्रीय व वस्तुनिष्ठ 
निकषाच्या आधारे अशी शिफारस केली आहे की ,पेंच व्याघ्र राखीव संवेदनशील व्याघ्र अधिवासाच्या लगतचे उक्त क्षेत्र व्याघ्र संवर्धनासाठी अबाध्य 
ठेवावे आणि संवेदनशील व्याघ्र अधिवास ( Critical Tiger Habitat ) म्हणून अधिसूचित करावे. 


( १ ) 


भाग चार - अ - २२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ८, २०१७/ फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


आणि ज्याअर्थी, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन व वातावरण बदल, भारत सरकार , नवी दिल्ली यांनी मानसिंगदेव वन्यजीव 
अभयारण्याचे उक्त क्षेत्र (पेंच व्याघ्र राखीव क्षेत्राचा भाग) संवेदनशील व्याघ्र अधिवास म्हणून घोषित करण्यासाठी, त्यांचे पत्र क्र . एफ.एन. १-४ /९९ 
पी.टी., दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ द्वारे मान्यता दिली आहे ; 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३८ - फ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि त्या बाबतीत समर्थ करणाऱ्या 
इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे पेंच व्याघ्र राखीव संवेदनशील व्याघ्र अधिवासाच्यालगतचे उक्त क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी व्याघ्र संवर्धन करण्याकरिता अबाध्य ठेवावयाचे संवेदनशील व्याघ्र अधिवास म्हणून ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून अधिसूचित करीत आहे आणि त्याचे स्थानविशेष व हद्द यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आल्याप्रमाणे असेल . 


अनुसूची 


खंड १ 


अ.क्र . 


वन विभागाचे नाव 


वनखंड क्रमांक 


वनांचा दर्जा 


एकूण 

क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


६२४ 


४०१.०४ 


राखीव वन 
राखीव वन 


२ 


६२५ 


२ ९ ०.१६ 


३ 


६३० 


राखीव वन 


२७०.१३ 


४ 


६३१ 


राखीव वन 


१८२.११ 


یا 


६४२ 


राखीव वन 


२ ९ ८.२५ 


एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 
एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 
एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 
एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 
एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 
एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 
एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 
एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 
एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 
एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 


६ 


६४३ 


२७१.७५ 


राखीव वन 
राखीव वन 


७ 


६४४ 


२७१.५४ 


८ 


६४५ 


राखीव वन 


३६७.४५ 


९ 


६५७ 


राखीव वन 


३२८.२ 


१० 


६५८ 


राखीव वन 


३२ ९ 


११ 


एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 


६५ ९ 


राखीव वन 


३४१.५६ 


१२ 


६६० 


राखीव वन 


३११.६० 


१३ 


एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 
एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 
एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 


६ ९ ७ 


राखीव वन 


३४७.६३ 


१४ 


६ ९ ८ 


राखीव वन 


२४५.२४ 


एकूण 


चौदा 


४,२५६.२६ 


१ 


नागपूर वन विभाग 


६४० 


राखीव वन 


१ ९ ३.०४ 


२ 


नागपूर वन विभाग 


६४१ 


राखीव वन 


१७७.९ २ 


३ 


नागपूर वन विभाग 


६ ९ ५ 


राखीव वन 


३५६.९ ३ 


एकूण 


तीन 


७२७.८ ९ 


एकूण बेरीज 


सतरा 


४ , ९ ८४.१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ८, २०१७/ फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


३ 


खंड २ 


अ . क्र . 


वन विभागाचे नाव 


कक्ष क्रमांक 


वनांचा दर्जा 


क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


नागपूर वन विभाग 


५ ९ १ 


राखीव वन 


६८.३८ 


२ 


नागपूर वन विभाग 


५ ९ ३ 


राखीव वन 


२ ९९ .०६ 


३ 


नागपूर वन विभाग 


५ ९ ५ 


राखीव वन 


२०२.३४ 


४ 


नागपूर वन विभाग 


६०१ 


राखीव वन 


२७४.७८ 


५ 


नागपूर वन विभाग 


६०२ 


राखीव वन 


२३ ९ .५७ 


६ 


नागपूर वन विभाग 


६०७ 


राखीव वन 


२५४.५५ 


७ 


नागपूर वन विभाग 


६०८ 


राखीव वन 


६५.५४ 


८ 


नागपूर वन विभाग 


६० ९ 


राखीव वन 


२१ ९.७५ 


९ 


नागपूर वन विभाग 


६१० 


राखीव वन 


२५४.५४ 


१० 


नागपूर वन विभाग 


६११ 


राखीव वन 


२२ ९ .०५ 


११ 


नागपूर वन विभाग 


६१२ 


राखीव वन 


३६७.४६ 


१२ 


नागपूर वन विभाग 


५५३ 


राखीव वन 


५ ९ .०८ 


१३ 


नागपूर वन विभाग 


५५४ 


राखीव वन 


२३३.१ 


१४ 


नागपूर वन विभाग 


५५५ 


राखीव वन 


२३३.५ 


१५ 


नागपूर वन विभाग 


५५७ 


राखीव वन 


११६.१४ 


१६ 


नागपूर वन विभाग 


५६० 


राखीव वन 


३२६.५ ९ 


एकूण 


सोळा 


३,४४३.४३ 


१ 


एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 


राखीव वन 


२८७.९ ३ 


२ 


एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 


५५ ९ 


राखीव वन 


३७३.५३ 


३ 


एफ . 

.डी.सी.एम.लि . नागपूर 


६०५ 


राखीव वन 


४२४.१३ 


४ 


एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 


५ ९ २ 


राखीव वन 


२०४.३७ 


५ 


एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 


५ ९९ 


राखीव वन 


३७३.१२ 


६ 


एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 


६०० 


राखीव वन 


२८२.४७ 


७ 


एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 


६०३ 


राखीव वन 


४१ ९ .६६ 


८ 


एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 


६०४ 


राखीव वन 


४४२.७३ 


९ 


एफ.डी.सी.एम.लि. नागपूर 


६०६ 


राखीव वन 


३०६.७५ 


एकूण 


नऊ 


३,११४.६ ९ 


एकूण बेरीज 


पंचवीस 


६,५५८.१२ 


भाग चार - अ - २२-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ८, २०१७/ फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


खंड ३ 


अ.क्र . 


वन विभागाचे नाव 


कक्ष क्रमांक 


वनांचा दर्जा 


( हेक्टरमध्ये ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


नागपूर वन विभाग 


४ ९ ५ 


राखीव वन 


२३२.७ 


२ 


नागपूर वन विभाग 


४ ९ ६ 


राखीव वन 


२२१.३६ 


३ 


नागपूर वन विभाग 


४ ९ ७ 


राखीव वन 


३१८.८ ९ 


४ 


नागपूर वन विभाग 


४ ९ ८ 


राखीव वन 


३३७.१ 


नागपूर वन विभाग 


४ ९९ 


राखीव वन 


२६७.० ९ 


ur 


नागपूर वन विभाग 


५०० 


राखीव वन 


२३२.२ ९ 


७ 


नागपूर वन विभाग 


५०१ 


राखीव वन 


२५७.७ ९ 


८ 


नागपूर वन विभाग 


५०२ 


राखीव वन 


२६७.० ९ 


९ 


नागपूर वन विभाग 


५०३ 


राखीव वन 


२५०.९ १ 


१० 


नागपूर वन विभाग 


५०४ 


राखीव वन 


२ ९ ४.२१ 


११ 


नागपूर वन विभाग 


५०५ 


राखीव वन 


२ ९ ६.२३ 


१२ 


नागपूर वन विभाग 


५०६ 


राखीव वन 


३८१.६२ 


१३ 


नागपूर वन विभाग 


५०७ 


राखीव वन 


३५३.७ 


१४ 


नागपूर वन विभाग 


५०८ 


राखीव वन 


३३२.२५ 


१५ 


नागपूर वन विभाग 


५० ९ 


राखीव वन 


२५६.१७ 


१६ 


नागपूर वन विभाग 


५१० 


राखीव वन 


२८४.४ ९ 


१७ 


नागपूर वन विभाग 


५१२ 


राखीव वन 


३६८.७ 


१८ 


नागपूर वन विभाग 


५७६ 


राखीव वन 


२५४.४६ 


१ ९ 


नागपूर वन विभाग 


५७७ 


राखीव वन 


२०१.६५ 


२० 


नागपूर वन विभाग 


५७८ 


राखीव वन 


१ ९ ३.०४ 


२१ 


नागपूर वन विभाग 


... 


१४०.९९ 


७४२ अ ( महसूल 
सर्व्हे क्र . १ ते ९, २६ ते 
३२, ३४ , ३५,३८ , ४०,४१, 
४३ ते ४५ , ४७ ते ५२ , 
५४ ते ६० , ६२ ते ६४ , 

६६ आणि ६७ ) 


२२ 


नागपूर वन विभाग 


७४२ ब ( महसूल सर्व्हे क्र . १३ 


०.८८ 


आणि २२ ) 


एकूण 


सोळा 


५,७४३.६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ८, २०१७/ फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


५ 


संवेदनशील व्याघ्र अधिवास म्हणून घोषित मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्याचा समावेश असेलेले एकूण राखीव वनक्षेत्र खालीलप्रमाणे 


अ.क्र . 


वन विभाग 


एकूण 
कक्ष 


एकूण क्षेत्र 


( हेक्टर मध्ये ) 


खंड १ 

खंड २ 
कक्ष क्षेत्र कक्ष क्षेत्र 

कक्ष 
संख्या ( हेक्टर मध्ये ) संख्या ( हेक्टर मध्ये ) संख्या 

( ३ ) 
१४ ४,५२६.२६ ९ ३,११४.६९ 


खंड ३ 

क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 
( ५ ) 


( १ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 
७,३७०.९ ५ 


१ 


. 


२३ 


( २ ) 
एफ.डी.सी.एम.लि. 
नागपूर . 
नागपूर 
वन विभाग 


२ 


७२७.८ ९ 


१६ 


३,४४३.४३ 


२२ 


५,७४३.६१ 


४१ 


९ ,९१४.९ ३ 


एकूण 


१७ 


४ , ९ ८४.१४ 


२५ 


६,५५८.१२ 


२२ 


५,७४३.६१ 


६४ 


१७,२८५.८८ 


खंड १ 


उत्तर. 


- 


वनखंड क्र . ६ ९९ ची दक्षिण - पूर्व सीमा, घाटकुकडा गावाची दक्षिण पूर्व सीमा, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य या राज्यांमधील 
राज्य सीमा . 


" 


पूर्व.- वनखंड क्र . ६९ ४, ६ ९ ३, ६६१ ची पश्चिम सीमा, वनखंड क्र . २१८ ची पश्चिम सीमा, धवलपूर आणि सावंगी गावाची पश्चिम 

सीमा, वनखंड क्र . ६२३ ची सीमा, वनखंड क्र . २१ ९ ची सीमा , अंबाझरी गावाची सीमा, वनखंड क्र . ६२२ ची पश्चिम सीमा, वनखंड 

क्र . २२० ची उत्तर सीमा . 
दक्षिण.- वनखंड क्र . ६२६ ची पश्चिम उत्तर सीमा, वनखंड क्र . ६२९, ६३२, ६३६ ची उत्तर सीमा आणि वन खंड क्र . ६३७ ची उत्तर सीमा. 
पश्चिम. वनखंड क्र . ६३९ व ६४९ ची पूर्व सीमा, वनखंड क्र . ६४७ व ६४६ ची पूर्व सीमा, वनखंड क्र . ६५६ ची पूर्व सीमा , वनखंड 

क्र . ६९९ ची उत्तर . - पूर्व सीमा , वनखंड क्र . ७०१ व ७०२ ची पूर्व सीमा . 


- 


- 


खंड २ 


उत्तर . 


पेंच राष्ट्रीय उद्यानामधील वनखंड क्र . ५५२ व ५६१ ची दक्षिण सीमा . 
पूर्व.- तुयापार गावाची पश्चिम सीमा , वनखंड क्र . ५९ ०, ५ ९ ६, ५ ९ ८ ची पश्चिम सीमा, वनखंड क्र . ५ ९ ४ आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ७ 

ची दक्षिण व दक्षिण- पश्चिम सीमा . 
दक्षिण. 

वनखंड क्र . ६१८ , २४३, २४८ ची उत्तर सीमा, संरक्षित वनखंड क्र . २४७, २५ ९ ची उत्तर सीमा आणि सारखा व बोर्डा गावाची 


- 


सीमा . 


पश्चिम . 


- 


निम्न पेंच प्रकल्प बुडित क्षेत्राची ( नवेगाव - खैरी ) सीमा, वनखंड क्र . ७३५ ची उत्तर सीमा, संरक्षित वनखंड क्र . २४२ ची पूर्व 
आणि दक्षिण सीमा . 


खंड ३ 


- 


. 


उत्तर.- मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्याची सीमा. वनखंड क्र . ५११ ची दक्षिण- पूर्व सीमा . 

पूर्व.- खुरसापूर आणि गर्रा गावाची सीमा आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ७ ची सीमा. 
दक्षिण. सावरा, कडबीखेडा, उसरापूर , डोंगरतळ आणि झिनहरीया गावाची सीमा , देवलापार वनक्षेत्रातील वनखंड क्र . ५८० व ५७९ ची 

उत्तर सीमा . 
पश्चिम. वनखंड क्र . २५३ व ७३८ ( ब) ची पूर्व सीमा, पेंच राष्ट्रीय उद्यानामधील वनखंड क्र . ५७४ , ५७५, ५३४ , ५१४ , ५१३ ची 

पूर्व सीमा . 


- 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रकाश महाजन , 
शासनाचे सह सचिव ( वने ) . 


भाग चार - अ - २२-२अ 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ८ , २०१७ / फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 ,dated the 4th March 2017 . 


NOTIFICATION 


WILD LIFE ( PROTECTION ) ACT, 1972 . 


No. WLP.0714 /C.R.158/F - 1. — Whereas , the Government of Maharashtra has, vide the Government Notifi 
cation , Revenue and Forests Department, No. WLP.10-07 / C.R. 297 /F -1, dated the 27th December 2007 , issued 
in exercise of the powers conferred by section 38 - V of the Wild Life (Protection ) Act, 1972 (53 of 1972) (hereinafter 
referred to as“ the said Act ” ) , declared 257.26 sq.km , area of the Pench National Park as a Critical Tiger Habitat 
of the Pench Tiger Reserve ; 

And whereas , the Government of Maharashtra has, vide the Government Notification , Revenue and 
Forests Department, No.WLP . 10-10 / C.R. 108 / F -1, dated the 29th September 2010 , issued in exercise of the 
powers conferred by the said section 38 - V , declared 483.96 Sq . km . area ( 387.42 sq . km . forest area and 96.54 sq .km . 
non -forest area ) as buffer area of the Pench Tiger Reserve ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has, vide the Government Notification , Revenue and For 
ests Department, No.WLP . 10-07 /C.R.198 /F - 1,dated the 2nd November 2010 , issued in exercise of the powers 
conferred by clause (b ) of sub -section ( 1) of section 26A of the said Act, declared to constitute 172.86 sq.km.area 
of reserve forest adjoining the Critical Tiger Habitat of the Pench Tiger Reserve as a Wildlife Sanctuary to be 
called as Mansingdeo Wildlife Sanctuary ; 

And whereas, an Expert Committee , constituted as per the provisions of clause (i) of Explanation to the 
said section 38 - V , has recommended on the basis of scientific and objective criteria that the said areas adjoining 
the Critical Tiger Habitat of the Pench Tiger Reserve be kept as inviolate for the purposes of tiger conservation 
and be notified as a Critical Tiger Habitat ; 

And whereas, the National Tiger Conservation Authority , Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change, Government of India has , vide its letter dated F.No. 1-4 /99- PT, dated the 9th September 2014 , con 
veyed its approval to declare the said area ofMansingdeo Wildlife Sanctuary (a part of Pench Tiger ). 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 - V of the said Act and of all other powers 
enabling it in that behalf the Government of Maharashtra hereby notifies the said areas adjoining the Critical 
Tiger Habitat of the Pench Tiger Reserve as a Critical Tiger Habitat to be kept as inviolate for the purpose of 
tiger conservation for the purposes of the said Act with effect from the date of publication of this Notification in 
the official gazette and the situation and limits thereof shall be as specified in the Schedule appended hereto . 


Schedule 


Block 1 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of forest Division 

( 2 ) 


Compartment No. 

( 3 ) 


Status of Forest 

( 4 ) 


Area (Ha.) 

(5 ) 


1 


624 


Reserved Forest 


401.04 


2 


625 


290.16 


3 


630 


Reserved Forest 
Reserved Forest 
Reserved Forest 


270.13 


4 


631 


182.11 


F.D.C.M. 
F.D.C.M. 
F.D.C.M. 
F.D.C.M. 
F.D.C.M. 
F.D.C.M. 
F.D.C.M. 
F.D.C.M. 


5 


642 


Reserved Forest 
Reserved Forest 


298.25 
271.75 


6 


643 


7 


644 


Reserved Forest 


271.54 
367.45 


8 


645 


Reserved Forest 


9 


F.D.C.M. 


657 


328.2 


10 


658 


Reserved Forest 
Reserved Forest 
Reserved Forest 


329 


11 


659 


341.56 


F.D.C.M. 
F.D.C.M. 
F.D.C.M. 
F.D.C.M. 


12 


660 


311.60 


Reserved Forest 
Reserved Forest 


13 


697 


347.63 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ८, २०१७/ फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


14 


F.D.C.M. 


698 


Reserved Forest 


245.24 


Total 


Fourteen 


4,256.26 


1 


Nagpur Forest Division 


640 


Reserved Forest 


193.04 


2 


Nagpur Forest Division 


641 


Reserved Forest 


177.92 


3 


Nagpur Forest Division 


695 


Reserved Forest 


356.93 


Total 


Three 


727.89 


Grand Total 


Seventeen 


4,984.15 


Block 2 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of forest Division 

( 2 ) 


Compartment No. 

( 3 ) 


Status of Forest 

( 4 ) 


Area (Ha.) 

(5 ) 


1 


Nagpur Forest Division 


591 


Reserved Forest 


68.38 


2 


Nagpur Forest Division 


593 


Reserved Forest 


299.06 


3 


Nagpur Forest Division 


595 


Reserved Forest 


202.34 


4 


Nagpur Forest Division 


601 


Reserved Forest 


274.78 


5 


Nagpur Forest Division 


602 


Reserved Forest 


239.57 


6 


Nagpur Forest Division 


607 


Reserved Forest 


254.55 


7 


Nagpur Forest Division 


608 


Reserved Forest 


65.54 


8 


Nagpur Forest Division 


609 


Reserved Forest 


219.75 


9 


Nagpur Forest Division 


610 


Reserved Forest 


254.54 


10 


Nagpur Forest Division 


611 


Reserved Forest 


229.05 


11 


Nagpur Forest Division 


612 


Reserved Forest 


367.46 


12 


Nagpur Forest Division 


553 


Reserved Forest 


59.08 


13 


Nagpur Forest Division 


554 


Reserved Forest 


233.1 


14 


Nagpur Forest Division 


555 


Reserved Forest 


233.5 


15 


Nagpur Forest Division 


557 


Reserved Forest 


116.14 


16 


Nagpur Forest Division 


560 


Reserved Forest 


326.59 


Total 


Sixteen 


3,443.43 


1 


F.D.C.M. 


558 


Reserved Forest 


287.93 


2 


F.D.C.M. 


559 


Reserved Forest 


373.53 


3 


F.D.C.M. 


605 


Reserved Forest 


424.13 


4 


F.D.C.M. 


592 


Reserved Forest 


204.37 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ८, २०१७/ फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


5 


F.D.C.M. 


599 


Reserved Forest 


373.12 


6 


F.D.C.M. 


600 


Reserved Forest 


282.47 


7 


F.D.C.M. 


603 


Reserved Forest 


419.66 


8 


F.D.C.M. 


604 


Reserved Forest 


442.73 


9 


F.D.C.M. 


606 


Reserved Forest 


306.75 


Total 


Nine 


3,114.69 


Grand Total 


Twenty Five 


6,558.12 


Block 3 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of forest Division 

( 2 ) 


Compartment No. 

( 3 ) 


Status of Forest 

( 4 ) 


Area (Ha . ) 

(5 ) 


1 


Nagpur Forest Division 


495 


Reserved Forest 


232.7 


2 


Nagpur Forest Division 


496 


Reserved Forest 


221.36 


3 


Nagpur Forest Division 


497 


Reserved Forest 


318.89 


4 


Nagpur Forest Division 


498 


Reserved Forest 


337.1 


5 


Nagpur Forest Division 


499 


Reserved Forest 


267.09 


6 


Nagpur Forest Division 


500 


Reserved Forest 


232.29 


7 


Nagpur Forest Division 


501 


Reserved Forest 


257.79 


8 


Nagpur Forest Division 


502 


Reserved Forest 


267.09 


9 


Nagpur Forest Division 


503 


Reserved Forest 


250.91 


10 


Nagpur Forest Division 


504 


Reserved Forest 


294.21 


11 


Nagpur Forest Division 


505 


Reserved Forest 


296.23 


12 


Nagpur Forest Division 


506 


Reserved Forest 


381.62 


13 


Nagpur Forest Division 


507 


Reserved Forest 


353.7 


14 


Nagpur Forest Division 


508 


Reserved Forest 


332.25 


15 


Nagpur Forest Division 


509 


Reserved Forest 


256.17 


16 


Nagpur Forest Division 


510 


Reserved Forest 


284.49 


17 


Nagpur Forest Division 


512 


Reserved Forest 


368.7 


18 


Nagpur Forest Division 


576 


Reserved Forest 


254.46 


19 


Nagpur Forest Division 


577 


Reserved Forest 


201.65 


20 


Nagpur Forest Division 


578 


Reserved Forest 


193.04 


21 


Nagpur Forest Division 


140.99 


742 A (Revenue 
Survey Numbers 1 
to 9 , 26 to 32 , 34 , 
35,38,40,41,43 to 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ८, २०१७/ फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


45 , 47 to 52 , 54 to 
60 , 62 to 64 , 66 

and 67) 


22 


Nagpur Forest Division 


0.88 


742 B (Revenue 
Survey Numbers 

13 and 22 ) 


Total 


Sixteen 


5,743.61 


Total Reserved Forests Area comprising the Mansingdeo Wildlife sanctuary declared as Crit Tiger Habitat is 

as under : 


Block No. 1 


Block No. 2 


Block No. 3 


Total 


Total 


Sr. 
No. 


Name of 

Forest 
Division 


Area Ha. 


No. of 
Comp. 


Area in 

(Ha .) 
( 3 ) 


No. of 
Comp. 


Area in 

(Ha.) 
( 4 ) 


No. of Area in 
Comp. (Ha .) 

(5 ) 


No. of 
Comp. 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 7 ) 


1 
2 


F. D. C. M. 
Nagpur Forest 

Division 


14 
3 


4,256.26 
727.89 


9 
16 


3,114.69 
3,443.43 


0 
22 


0 
5,743.61 


23 
41 


7,370.95 
9,914.93 


Total 


17 


4,984.14 


25 


6,558.12 


22 


5,743.61 


64 


17,285.88 


Boundaries . 


Block No. 1 


North . - South -Eastern boundary of comptt. No.696 , South Eastern boundary ofGhatkukada Village , State 

boundary between Madhya Pradesh and Maharashtra State . 


East.- Western boundary of comptt. No. 694,693,661, Western boundary of comptt. No.218 , Western 

boundary of Dhawlapur and Sawangi Villages , boundary of comptt. No.623 , boundary of comptt. 
No. 219 , boundary of Ambazari Village ,Western boundary of comptt. No.622 , Northern boundary 
of comptt . No. 220 . 


South.– Western /Northern boundary of comptt, No. 626 , Northern boundary of comptt. No. 629,632,636 

and Northern boundary of comptt . No. 637 . 


West.— Eastern boundary of comptt . No. 639 and 649 , Eastern boundary of comptt . No. 647 and 646 , 

Eastern boundary of comptt. No. 656 , Northern -Eastern boundary of comptt . No.699 , Eastern 
boundary of comptt . No. 701 and 702. 


Block No. 2 


North.— Southern boundary of comptt. No. 552 and 561 in Pench National Park . 


East. 


Western boundary of Tuyapar Village, Western boundary of comptt. No. 590 , 596 , 598 , Southern 
and South Western boundary of comptt. No. 594 and N.H.7 . 


South.– Northern boundary of comptt . No. 618 , 243 , 248 , Northern boundary of Protected 

Forest comptt . No. 247,259 and boundary of Villages Sarakha , Borda . 


West.- Boundary of Submergence Area of Lower Pench Project (Navegaon -Khairi) Northern boundary of 

comptt. No. 735 , Eastern and Southern boundary Protected Forest comptt. No. 242 . 


Block No.3 


North.- Boundary of Madhya Pradesh and Maharashtra State. Southern - Eastern boundary of comptt. No. 

511 . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ८, २०१७ / फाल्गुन १७, शके १९ ३८ 


East. — Boundary of Khursapur and Garra Village Boundary of National Highway No.7 . 


South.— Boundary of Sawara , Kadbikheda , Usarapar, Dongartal and Jhinhariya Village , Nothern boundary 

of comptt. No. 580 and 579 of Deolapar range . 


West.— Eastern boundary of comptt. No. 253 and 738 ( B ), Eastern boundary of comptt. No.574 , 575 , 534 , 

514 , 513 in Pench National Park . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


PRAKASH MAHAJAN , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


